अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व 
प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत ३ 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते 
दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ नोव्हेंबर, २०१९. 
वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/मोप्र-१, 
दि.११/०४/२०१९. 
२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे क्र. 
लाक्षेविप्रा/आ-२/मुदतवाढ/५१०३/सन २०१९, दि.२६/०९/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय: 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या 


अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत ३ 


उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८८ अस्थायी पदांना व रूपांतरित अस्थायी 


आस्थापनेवरील १४ अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्र. आय ५ -४७०१ मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनेत्तर) सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 


इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर, (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 


महामंडळास भागभांडवली अंशदान, (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्र. आय ५-४७०१ मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनांतर्गत), (८०) सर्वसाधारण-(१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 


विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान, (४७०१ एच ८१९) (दत्तमत)” या लेखाशिर्षाखाळील 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/ मोप्र-१ 


४. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० या कालावधीत सदर पदावर 


कार्यरत राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


५. सदर आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८ 


/१६ /आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. 20989998 9838338029 असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


Ranjit i ero 
. गन न Maharashtra, OU = Water Resources 
Shivajirao Ahire ce no 
Date: 2019.11.19 14:45:06 +05'30' 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्रे-“१ ते २” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक, 
४. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर, 
५. कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ. (पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र -“१” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १९/११/२०१९ चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत ३ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ. पदाचे नाव विभागीय | मुळा प्रकल्प | पालखेड कड्यपी । एकूण 
क्र कार्यालय | उपविभाग कालवा प्रकल्प 
क्र.३, उपविभाग उपविभाग 
संगमनेर | क्र.५, तळेगांव क्र.१, 
(घुलेवाडी) दिघे संगमनेर 
(घुलेवाडी) 
| 4 | 2 2 | 8 | ५ & | 9 | 
a= कार्यकारी अभियंता a | fo a pF oo | 
2 । सहाय्यक अभियंता  श्रत्रेणी-१ णं 1 शि ४ 
/उपविभागीय अभियंता/ उपविभागीय 
अधिकारी 
3 | सहा. अभियंता श्रे-२/ कनिष्ठ ४ ४ ४ ४ १६ 
अभियंता/ शाखा अभियंता 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक | 0__| ४ ४ ४ १२ 
५ | लघु टंकलेखक P| po po शिश Pa 
विभागीय लेखापाल pa So | 10 pF | 9 | 
७ | प्रथम लिपीक a fo (_ क. | po a 
वरिष्ठ लिपीक 4 a ae Le | | ¢ 
९ | कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ | qo | 
| 90 | टंकलेखक 3 1 ae |. बै. | 1 १ & 
व्यि भांडारपाल ae po 10 Pp 0 | i. ae 
१२ | आरेखक Loe | pF 0 | po fo | 4 | 
१३ | सहाय्यक आरेखक ei po Ee | Le a 
१४ | सहा. भांडारपाल | Eee ti tL ७ | pF oo | | 4 
१५ | आरेखक श्रेणी-३ | 0 | ae i] a ae 3 
१६ | संगणक | Eee | | @ | 10 a | 
१७ | वाहन चालक i a i el ae 1 १ ४ 
१८ | नाईक ती. | Pp oo Lo | Less || शि 
१९ | शिपाई षु २ २ | aa | 
२० | चौकीदार | 4 | pd | त. | ae ४ 
एकूण ३४ १८ १८ १८ ८८ 


ital 
: Cl 


Ranjit Shivajirao Ahire १४ 

(र. शि. अहिरे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


1085 ९08! 
11.19 14:45: 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“२” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/ मोप्र-१ दिनांक : १९/११/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत 3 उपविभागातील रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या |। सेवा निवृत्तीचा दिनांक 

ae आण्णा सुखदेव मुंगसे मुकादम pod 39/04/2024 
२ | सुधाकर दादा पलघडमल चौकोदार ०२ ३०/०६/२०२६ 
३ | रमेश नवनाथदिघे ३०/०६/२०२२ 
४ | बाळासाहेब रखमा वर्पे मजूर १ ३१/०५/२०२० 
५ | विजय वसंत सोनवणे ३१/०७/२०२० 
६ | सोनू विंधू खाडे ३१/०१/२०२३ 
७ । अंकुश येसू सगभोर ३०/०६/२०२५ 

राधू देवदास दिघे ३०/०६/२०२४ 

भाऊ रामा भागीत ३०/०९/२०२१ 
| a0 | ० | भाऊसाहेब आहिलाजी विघवे ३०/०९/२०२० 
aa १ | निवृत्ती रामा भांगरे ३१/०५/२०२४ 
१२ । कडूबाळ विठ्ठल जांभूळकर ३१/०७/२०२१ 
१३ | Gar aT खाडे ३१/०८/२०२० 
१४ | उत्तम त्रिबक ea ३१/०७/२०२२ 

एकूण | ow 


ह्य . ह्य Digitally signed by 

Ranjit Shivajirao DN: CN = Ranjt S| 
laharashtra, O = 

1 OU = Water Reso! nt 
Ahire Date: 2019.11.19 14:45:30 +05'30" 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Ranji ivajirao Ahire 
hivaji ire, C 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


